महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन ज्ञापन क्र.कल्याण-०२१९/प्र.क्र.१४१/पोल-७. 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०००३२. 


दिनांक १८ मार्च २०२०. 


विषय :- सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षात गृह विभाग-मागणी क्र. बी-१, २०५५, पोलीस, 
००, ११३, पोलीस कर्मचारीवर्ग यांचे कल्याण, या लेखाशीर्षाखाली अर्थसंकल्पित 
अनुदानाच्या (सुधारित अंदाज) ८० टक्के मर्यादेत निधी वितरण व खर्च करण्यास 
मंजुरी देण्याबाबत. 


शासन ज्ञापन, गृह विभाग, क्र.कल्याण-०२१९/प्र.क्र.१४१/पोल-७, 

दिनांक १७.०६.२०१९ व १५.११.२०१९ 

शासन शुद्धिपत्र, गृह विभाग, क्र.कल्याण-०२१९/प्र.क्र.१४१/पोल-७, 

दिनांक ०१.१०.२०१९, 09.99.2098, 93.99.2098 व १६.११.२०१९. 

शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०१९/ प्र.क्र.९२/ अर्थ-३, 

दिनांक २२.०१.२०२०. 

पोलीस महासंचालक, म.रा., यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र. पोमसं/ २८/ ६९०९/ 
पो.क्री.-निधी/ २६९/ २०१७, दिनांक ११.०२.२०२०. 


a. 
al 
3, 
न 
cad x 2 


<< 


ज्ञापन. 

गृह विभाग-मागणी क्र.बी-१, २०५५, पोलीस, ००, ११३, पोलीस कर्मचारीवर्ग यांचे कल्याण, 
या खाली चालू वित्तीय वर्षात (सन २०१९-२०), पुढील तक्त्यातील स्तंभ (२) मधील ळेखाशीर्षांखाली, 
स्तंभ (३) Hele अर्थसंकल्पित अनुदानापैकी, स्तंभ (४) मध्ये निर्दिष्ट केल्याप्रमाणे (go टक्के) 
अनुदान वितरण व खर्च करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे:- 


अ.क्र लेखाशीर्षाखाली अर्थसंकल्पित वितरण केलेले 
अनुदान अनुदान 

(१) (2) (3) (3) 

षि (००) (००(०१) पोलीस कल्याण निधीसाठी | रु.५०,००,०००/- | रु.३०,००,०००/- 


अंशदान (२०५५०२६६)(अनिवार्यी, ३२-अंडशदाने 


२. । (०० (०००२ पोलीस कर्मचाऱ्यांना | रु.३,००,०००/- रु.१,८०,०००/- 
अर्थसहाय्थित दराने जीवनावड्यक वस्तूंचा 
पुरवठा  (२०५५०२७५)(अनिवार्यो,  ३३- 
अर्थसहाय्य 


३. | (0० (०००३) पोलीस क्रोडा निधीसाठी | रु.१,००,००,०००/- | रु.६०,००,०००/- 
अंशदान (२०५५०२८४)(अनिवार्य), ३२-अंशदाने 


२. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०१९/ प्र.क्र.९२/ अर्थ-३, दिनांक २२.०१.२०२०, 
द्वारे अर्थसंकल्पित निधीच्या महसुली व भांडवली लेख्यातील अनिवार्य खर्चाच्या बाबींची निधी 
वितरणाची मर्यादा ८० टक्के इतकी विहित करण्यात आली आहे. त्या अनुसार, पुढील तक्त्यातील 


शासन ज्ञापन क्रमांकः कल्याण-०२१९/प्र.क्र.१४१/पोल-७. 


स्तंभ (२ 


) मधील लेखाशीर्षांखाली, स्तंभ (३) मधील अर्थसंकल्पित अनुदानापैकी (सुधारित अंदाज), 


स्तंभ (४) मध्ये निर्दिष्ट केल्याप्रमाणे (सुधारित अंदाजाच्या Lo टक्के मर्यादेत) अनुदान वितरण व खर्च 
करण्यास, त्यापुढील अटींवर, याद्वारे, मंजुरी देण्यात येत आहे:- 


अ.क्र लेखाशीर्षाखाली अर्थसंकल्पित वितरण केलेले 
अनुदान अनुदान 
(सुधारित अंदाज) 

(१) (2) (3) (8) 

= (00) (००(०१) पोलीस कल्याण निधीसाठी | रु.५०,००,०००/- | रु.१०,००,०००/- 
अंशदान (२०५५०२६६)(अनिवार्य), ३२-अंडशदाने 

२. । (०० (0002) पोलीस कर्मचाऱ्यांना | रु.२,४०,०००/- रु.१२,०००/- 
अर्थसहाय्थित दराने जीवनावश्‍यक वस्तूंचा 
पुरवठा  (२०५५०२७५(अनिवार्यो,  ३३- 
अर्थसहाय्य 

३. (00) (००(०३) पोलीस क्रोडा निधीसाठी | रु.८०,००,०००/- रु.४,००,०००/- 
अंशदान (२०५५०२८४)(अनिवार्य), ३२-अंशदाने 

अटी- 
१) उक्त निधी खर्च करताना, शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/ प्र.क्र.३०/ १३/ 


डॉट 


Ree 


विनियम, भाग-२, दिनांक 90.08.2094, द्वारे विहित करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकार 
नियम पुस्तिका, भाग-१, यामधील नियमांचे अनुपालन करावे. 


उक्त निधीतून कार्यालयीन खरेदी करताना, शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार 
विभाग, क्र. भांखस-२०१४/ प्र.क्र.८२/ भाग-॥/ उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६, द्वारे 
विहित करण्यात आलेल्या “ज्रासकीय विभागांनी करावयाच्या कायालरियीन खरेदीयाठीच्या 
कार्यपद्धतीची फुधारित /नियम GRAIG, “यामधील नियमांचे अनुपालन करावे. 


उक्त निधीचे उपयोजन प्रमाणपत्र शासनास सादर करणे बंधनकारक राहील. 


उक्त निधीच्या खर्चाबाबतचे अभिळेख लेखापरीक्षेकरिता उपलब्ध करणे बंधनकारक राहील. 
याद्वारे असे प्रमाणित करण्यात येते की,- 


परिच्छेद २ मधील तक्त्यातील स्तंभ (२) मधील लेखाशीर्षखाली कोणतेही संक्षिप्त बिल 
(Abstract 311) प्रलंबित नाही. 

शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०१९/ प्र.क्र.९२/ अर्थ-३, दिनांक ०८.०७.२०१९, 
यामधील परिच्छेद ७ व उक्त परिपत्रकाचे परिशिष्ट यांमधील अटींची सर्वसाधारणपणे पूर्ती 
झाली आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः कल्याण-०२१९/प्र.क्र.१४१/पोल-७. 


४. हे शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२००३१८१६५४१३५४२९ असा आहे. हे शासन ज्ञापन 
डीजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SWAPNIL GOPAL 80१5६ 
=IN, st=Maharasht! 


S DN: c: ra, 
WA p N | | 2.5.4.20=c6: ‘ad855fc787a96e36f1 1 fbc87a9f66cfd9bad01 1844932 
735ad8856: \de=400032, street=2ND 


stalCor 
FLOOR,MANTRALAYA,MADAME CAMA MARG,MUMBAI, 
jlumber=8538cd 1e408948f7d025537d5f6589bd8958d 1b95322e 


serialN 

66d2ccSedf89ad0d79e, ou=HOME DEPT, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, cn=SWAPNIL GOPAL BORSE 

Date: 2020.03.18 16:57:45 +05'30' 


(स्वप्नील गोपाल बोरसे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
TAR महासंचालक, 
म.रा., मुंबई. 


प्रत- 

१) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 

२) अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 

३) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, after व लेखा कार्यालय, मुंबई. 

४) प्रधान महा लेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 

५) महा लेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 
) 
) 
) 


६) कार्यासन अधिकारी (अर्थसं.-१), Je विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७) कार्यासन अधिकारी (अर्थ-३), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८) निवड फाईल (पोल-७. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


